RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

भाग चार - ब 


वर्ष ४ , अंक ५० ]] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे १८, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ डिसेंबर २०१८ 


. 


नोटीस 


महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१५ /( १४१) /उद्योग-१४.-ज्याअर्थी, अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१९ ६१ (१९ ६२ चा महा. तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी २१९ ४ /( १२ ९६ ) / उ-१२, दिनांक ६ जानेवारी १९९ ६ महाराष्ट्र 
शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १ ९ ६१ ( सन १ ९६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
तीन ) चे कलम सहा, दिनांक ७ जानेवारी १९९ ६ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे मौजे कुंभेफळ , तालुका औरंगाबाद , 
जिल्हा औरंगाबाद येथील उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड ( ग) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे 


आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी , औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ३२ च्या पोट- कलम १ नुसार , 
औरंगाबाद विभाग पुरवणी, पृष्ठ क्रमांक १४५३-१४५४ वर दिनांक ४ डिसेंबर १९९ ७ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात नोटीस 
क्रमांक १ ९९ ६/ भूसंपादन / सीआर-४ , दिनांक ४ डिसेंबर १९९ ७ प्रसिद्ध करून , उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन केलेले आहे आणि उक्त कलम 
३२ च्या पोट - कलम ४ नुसार 

उक्त नोटीसीमध्ये 

नमूद केलेले क्षेत्र सर्व भार मुक्त होऊन राज्य शासनाच्या ठायी निहित झाले आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीतील जमिनीचा ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन असा करण्यात येईल ) ताबा राज्य शासन 
किंवा त्यांच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट -कलम ( ४ ) मधील परंतुक व इतर अधिकारांचा वापर करुन राज्य शासन उक्त 
जमीन संपादनातून काढून घेत आहे आणि असे घोषित करीत आहे की , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर कलम ३२ च्या 
पोट -कलम (१) नुसार नोटीस प्रसिद्ध होण्याच्या लगतपूर्वी उक्त जमीन जिच्याकडे निहित होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्वात असतील 
असे भारांना अधिन राहून पूर्वलक्षी प्रभावासह पुनर्निहित होईल . 

अनुसूची 
मौजे कुंभेफळ , तालुका औरंगाबाद, जिल्हा औरंगाबाद 


अनु. क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( हे . आर ) 

( ३ ) 


( २ ) 


१ 


२२२/७ 


०.१० 


२ 


२२२ / ९ 


०.० ९ 


३ 


२२२/११ 


०.१० 


४ 


२२२/१२ 


०.१२ 


एकूण 


०.४१ 


चतुःसीमा. 


गट नंबर २२२/७ 


उत्तरेस 


दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस : 


मौजे कुंभेफळ गट नंबर २२२/७ पैकी. 
मौजे नाशिक -निर्मल राज्य महामार्ग. 
मौजे कुंभेफळ गट नंबर २२२/८ पैकी. 
मौजे कुंभेफळ गट नंबर २२२/६ पैकी . 


गट नंबर २२२ / ९ 


उत्तरेस 


दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस : 


मौजे कुंभेफळ गट नंबर २२२/ ९ पैकी. 
मौजे नाशिक-निर्मल राज्य महामार्ग. 
मौजे कुंभेफळ गट नंबर २२२/१० पैकी. 
मौजे कुंभेफळ गट नंबर २२२/८ पैकी. 


•• 


गट नंबर २२२/११ , २२२/१२ 

उत्तरेस मौजे कुंभेफळ गट नंबर २२२/११ पैकी व २२२/१२ पैकी. 
दक्षिणेस मौजे नाशिक -निर्मल राज्य महामार्ग. 
पूर्वेस मौजे कुंभेफळ गट नंबर २२२/१३ पैकी . 
पश्चिमेस : मौजे कुंभेफळ गट नंबर २२२/१० पैकी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


अनिलकुमार रा . उगले, 
कार्यासन अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam CamaMarg ,Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 12th December 2018 


Notice 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 


No. IDC 2015 /( 141)/IND 14. — Whereas ,by GovernmentNotification , Industries , Energy and Labour 
Department, No.IDC . 2194 /(1296 )/ IND - 12 , dated the 6th January 1996 issued under sub -section ( 3) of 
section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah.III of 1962) (hereinafter referred to 
as " the said Act"), the Government ofMaharashtra has appointed the 7th January 1996 to be the date 
from which the provisions of Chapter VI of the said Act shall take effect in certain areas in village 
Kumbhephal , in Taluka Aurangabad , District Aurangabad mentioned in the Schedule appended to the 
said notification and declared the said area as an industrial area under clause ( g ) of section 2 of the said 
Act; 


And whereas , the Sub Divisional Officer, Aurangabad Division , Aurangabad has by issuing notice 
No. 888 & / HUGH / 34R -8 , dated 4th December, 1997 , published in the Maharashtra Government Gazette , 
Aurangabad divison Supplement, dated 4th December 1997 , on pages 1453-1454 , under sub - section ( 1) 
of section 32 of the said Act, acquired the lands in the said industrial area , and as such , the landsmentioned 
in the said notice have been vested absolutely in the State Government free from all encumbrances under 
sub -section ( 4) of said section 32 ; 


And whereas , the actual possession of the land mentioned in the Schedule appended hereto 
(thereinafter referred to as “ the said land ”) is not taken by or on behalf of the State Government and it has 
appears to the State Government that the said land is no more required for the purposes of the said Act. 


Now , therefore in exercise of the powers conferred by the proviso to sub - section ( 4) of section 32 of 
the said Act and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby 
withdraws the said land from acquisition and declares that, on the publication of this notice in the Maharashtra 
GovernmentGazette, the said land shall re -vest with retrospective effect in the person in whom it was 
vesting immediately before the publication of the notice under sub -section (1) of the said section 32 ,subject 
to such encumbrances, if any , as may be subsisting at that time. 


Schedule 


Village Kumbhephal, Taluka Aurangabad , District Aurangabad 


Sr. No. 


Survey No. 

( 2 ) 


Area (Hectare Are ) 

( 3 ) 


( 1) 


1 


222/7 


0.10 


2 


222/9 


0.09 


3 


222/11 


0.10 


4 


222/12 


0.12 


Total 


0.41 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


Boundries 


Gut No. 222/7 


On the North by 


On the South by 


.. 


: Village Kumbhephal GutNo. 222/7 Pt. 

Nashik- Nirmal State Highway . 
: Village Kumbhephal Gut No. 222/8 Pt. 
: Village KumbhephalGut No. 222/6 Pt. 


On the East by 


On the West by 


Gut No. 222/9 


On the North by 


On the South by 
On the East by 


: Village Kumbhephal Gut No. 222/9 Pt. 

Nashik Nirmal State Highway . 
: Village KumbhephalGut No. 222/10 Pt. 
: Village KumbhephalGut No. 222/8 Pt. 


On the West by 


Gut No. 222/11, 222/12 
On the North by Village KumbhephalGut No. 222/11 Pt., 222/12 Pt. 
On the South by : Nashik Nirmal State Highway . 
On the East by : Village KumbhephalGutNo. 222/13 Pt. 
On the West by : Village Kumbhephal Gut No. 222/10 Pt. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


ANILKUMAR R. UGALE , 


Setion Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


५ 


. 


बुधवार , मार्च २३, २०१६ / चैत्र ३, शके १९ ३८ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत 


~ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 
[ संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ( ३) ] 

अधिसूचना क्रमांक १ 
[ संदर्भ : नियम १ चा उप नियम ( २)] 


अ . क्र . 


लागू करावयाची 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६ / (१२५/१६) / लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३ ), ( ४ ), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील : 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

ज्या तारखेपासून लागू शेरा 
कलमे 

होईल ती तारीख 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
१ राजाराम ल . पा . प्रकल्प, राजाराम ल . पा . प्रकल्पाचे संपूर्ण 

सर्व 

३१ मार्च २०१६ 
ता . करवीर , जि . कोल्हापूर , 

लाभक्षेत्र . 
( ५ ९ हे. ). 
२ कणेरीवाडी ल . पा . प्रकल्प , कणेरीवाडी ल . पा . प्रकल्पाचे संपूर्ण 

सर्व 

३१ मार्च २०१६ 
ता . करवीर, जि . कोल्हापूर , लाभक्षेत्र . 

( ५६६ हे. ). 
३ पिंपळगाव ल . पा . प्रकल्प , पिंपळगाव ल. पा. प्रकल्पाचे संपूर्ण 

सर्व 

३१ मार्च २०१६ 
ता . कागल, जि . कोल्हापूर 

लाभक्षेत्र . 
( ३५.१८ हे. ). 


... 


... 


... 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


کا 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 

[See setion 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION 1 


[ See Rule 1 (2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act, 2005 . 

No. CDA . 2016 /( 125/16 )/CAD (Works ).- In exercise of the powers conferred by section 
1 ( 3 ) of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act , 2005 (Mah . 23 of 
2005 ) the Governor of the State of Maharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation Projects, 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3), ( 4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under sec. 7 , no water 
shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land 
and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all the 
holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers : 


Sr. 
No. 


Applicable Area 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Sections 
Applied 

( 4 ) 


Date of Remarks 
Applications 
( 5 ) 

(6 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


All 


31st March 

2016 


All 


1 Rajaram M. I. Tank , Entire Command Area 
Tal. Karveer , 

Rajaram M. I. Tank . 
Dist . Kolhapur (59 Ha.). 
2 Kaneriwadi M. I. Tank , Entire Command Area 
Tal. Karveer , Dist . 

of Kaneriwadi M. I. 
Kolhapur (566 Ha.). 

Tank . 
3 Pimpalgaon M. I. Tank , Entire Command Area 
Tal. Kagal, 

of Pimpalgaon M. I. 
Dist. Kolhapur ( 35.18 Ha .). Tank . 


31st March 

2016 


All 


31st March 

2016 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक २ 
[ संदर्भ : नियम क्रमांक १ (३) ] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए. २०१६ /( ११५/१६ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च ) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल 
खालील तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे . 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ राजाराम ल . पा . प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


कार्यकारी अभियंता , 


कलमे ६ ( १ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ), ९ ( ६ ), ९ ( ९ ), १०( १ ) , 


२ कणेरीवाडी ल. पा. प्रकल्पाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र. 


कोल्हापूर पाटबंधारे 
विभाग, कोल्हापूर . 


- 


१२ ( २ ), १२ ( ६) , १२ ( ९), १३( १), १३( ३ ), १५ ( ४ ), 
१५ ( ६ ), १५ ( ९ ), १६ (१ ), १६ ( ४ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ) , 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १ ९( २) , २१ ( १) , २२ , २३( १ ), २६( १ ) , 
४१, ४२ ( १ ) ६८ ( १ ), ४४ , ४५, ४७( २ ) व ४८ 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३. 
कलम ६ ( ५ ) , ४२( २ ) 


. 


३ पिंपळगाव ल. पा . प्रकल्पाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र . 


अधीक्षक अभियंता , 
कोल्हापूर पाटबंधारे 
मंडळ , कोल्हापूर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 


शासनाचे उप सचिव. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 

NOTIFICATION - 2 


[See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT , 2005 . 

No. CDA . 2016 /( 125/16 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties allocated in 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act , 2005 , the powers are given to Government of 
Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF Act section 2 (f). 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 section 2 (4 ), the Government ofMaharashtra appoints 
following Canal Officers as per following table to exercise the powers and discharging the duties under the 
MMISF Act , 2005 

Sr. Project & Command Area Canal Officers Sections of MMISF Act, 2005 
No. 

of which powers are given to 

Canal Officers 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 


1 Entire Command Area of 

Rajaram M. I. Tank . 
2 Entire Command Area of 

Kaneriwadi M. I. Tank . 


Executive 
Engineer , 
Kolhapur , 
Irrigation 
Division , 
Kolhapur. 
Superintending 
Engineer , 
Kolhapur. 
Irrigation Circle , 
Kolhapur. 


Sections 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1 ), 
12 (2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 
15 (6 ), 15 ( 9 ) , 16 ( 1), 16 (4 ), 18 ( 2 ), 18 (4 ) 
18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 ( 2 ), 21 ( 1), 22 , 23 ( 1 ), 26 ( 1 ) 
41, 42( 1), 68 ( 1 ), 44 , 45 , 47 ( 2 ), 48 , MMISF 
Rule section 3 


Section 6 ( 5 ), 42 ( 2 ) 


3 Entire Command Area of 

Pimpalgaon M. I. Tank . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


९ १ 


बुधवार , मार्च २३, २०१६/ चैत्र ३, शके १९ ३८ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 
[ संदर्भ : कलम १ चे उप - कलम ( ३ )] 

अधिसूचना क्रमांक १ 
[ संदर्भ : नियम १ चा उप-नियम ( २ )] 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. २०१६/ (१२६/१६)/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप -कलम (३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २), 
( ३), ( ४), ( ५ ) व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटपधारे प्रकल्पाचेनाव, क्षेत्र, अधिनियमातील कलमे , 
लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित क्षेत्रात समुचित 
प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची पद्धत 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटधारकास बांधनकारक राहील : 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

ज्या तारखेपासून लागू 
कलमे 

होईल ती तारीख 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 
१ राधानगरी मोठ्या प्रकल्प , राधानगरी मोठ्या प्रकल्पांतर्गत तारळे को.प. सर्व 

३१ मार्च २०१६ 
ता . राधानगरी , जि . कोल्हापूर. फ्रधाऱ्याचेसंपूर्ण लाभक्षेत्र. 

( २६३.४१ हे. ) 
२ तुळशी मोठ्या प्रकल्प , तुळशी मोठ्या प्रकल्पांतर्गत 

सर्व 

३१ मार्च २०१६ 
ता . राधानगरी , जि . कोल्हापूर , (१ ) कोते को . प. बांधाऱ्याचेसंपूर्ण 

लाभक्षेत्र ( १२२.७१ हे. ). 
( २) भाटणवाडी को . प. प्रधाऱ्याचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र (१२४.७४ हे.). 


अ.क्र . 


लागू करावयाची 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd March 2016 

[See setion 1 ( 3 ) of the Act ] 
NOTIFICATION - 1 

[ See Rule 1 (2 ) ] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 

No. CDA . 2016/126/16 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by section 1( 3 ) 
of Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 
2005 ) the Governor of the State Government of Maharashtra, hereby, notifies areas, Irrigation 
Projects , sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), (3 ), (4 ), (5 ) and 
(6 ) of the table below for bringing in force the Act . In said notified area , as provided under section 
7 , no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers : 
Sr. Name of Irrigation Applicable Area Sections 

Date of Remarks 
No. Project 

Appl ied 

Applications 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 

(5 ) 

(6 ) 


31st March 

2016 . 


1 Radhanagri Major 
Project, 

Tal. Radhanagri, 
Dist. Kolhapur. 


2 Tulshi Major Project, 

Tal. Radhanagri, 
Dist. Kolhapur . 


Entire Command 

Area Al 1 
Tarale K. T. 

Weir . 
( 263.41 Ha.) 
Under Radhanagri Major 
Project. 

( 1 ) Entire Command Area Al 1 
Kote K. T. 

Weir . 
( 122.71 Ha.) 
( 2 ) Entire Command Area 
Bhatanwadi K. T. Weir . 
( 124.74 Ha .) 
Under Tulshi Major 
Project . 


31st March 

2016 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


११ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ मार्च २०१६ 


अधिसूचना क्रमांक २ 


[ संदर्भ : नियम क्रमांक १ ( ३) ] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५. 

क्रमांक सीडीए. २०१६ /(१२६/१६)/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील अधिकाराचा 
वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार राज्य शासनास अधिकार 
दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ (३ ) व 
( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ . क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत 
अधिकार देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 


( १ ) 

( २ ) 
१ राधानगरी मोठ्या प्रकल्पांतर्गत तारळे 

को . प. बांधाऱ्याचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
( २६३.४१ हे. ) 


( ३ ) 
कार्यकारी अभियंता , 
कोल्हापूर पाटबांधारे 
विभाग ( उत्तर ), 

कोल्हापूर . 


कलमे ६( १ ), ९( २ ), ९ ( ४ ), ९ ( ६) , ९ ( ९ ), १० ( १) , 
१२ ( २ ), १२( ६ ), १२ (९ ) , १३ ( १) , १३( ३ ), १५ ( ४ ), 
१५( ६ ), १५ ( ९ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ), १८ ( ६ ), १८ ( ९ ), 
१९ ( २ ), २२ , २१ ( १), २३( १), २६( १ ), ४१, ४२ (१ ), ६८ ( १ ), 


२ तुळशी मोठ्या प्रकल्पांतर्गत 

(१ ) कोते को . प. बांधाऱ्याचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र ( १२२.७१ हे.). 
( २ ) भाटणवाडी को . प. बांधाऱ्याचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र (१२४.७४ हे.). 


४४, ४५ , ४७( २) व ४८ म.सिं.प.शे.व्य . नियम -३ 
कलम १८ ( ९ ) : लघु वितरिका स्तरिय पाणी वापर संस्था . 
कलम १९ ( २ ) : लघु वितरिका स्तरिय पाणी वापर संस्था. 


अधीक्षक अभियंता, 
कोल्हापूर पाटबांधारे 
मंडळ , कोल्हापूर. 


कलम : ६( ५ ) , ४२( २ ) 
कलम १६( १) : मध्यम व मोठे प्रकल्प . 
कलम १८ ( ९ ) : उच्चस्तरीय पाणी वापर संस्था . 
कलम १९( २) : मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय, मध्यम 
व मोठ्या प्रकल्पावरील कालवास्तरीय पाणी वापर संस्था . 


अभियंता, 


मुख्य 
जलसंपदा विभाग , 

पुणे. 


कलम १६ ( ३ ) : मध्यम व मोठे प्रकल्प . 
कलम १ ९ ( २ ) : मोठ्या प्रकल्पावरील प्रकल्प स्तरीय पाणी 
वापर संस्था. 


•. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स.को. सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd March 2016 

NOTIFICATION 2 

[See section 1 ( 3 ) of the Act ] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT , 2005 . 


No. CDA . 2016 /( 126/16 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act section 2 (f). Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 section 2 (4 ), the Government 
of Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers 
and discharging the duties under the MMISF Act , 2005 : 


Sr. 


Canal Officers 


Project and Command 

Area 


No. 


Sections of MMISF Act , 2005 
of which powers are given to 

Canal Officers 


( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1 Entire Command Area Tarale Executive 
K. T. Weir ( 263.41 Ha .) 

Engineer , 
Under Radhanagari Major Kolhapur, 
Project . 

Irrigation 
Division (North ) , 

Kolhapur. 
2 ( 1 ) Entire Command Area 

Kote K. T. Weir 
( 122.71 Ha.) 
( 2 ) Entire Command Area 
Bhatanwadi K. T. Weir 
( 124.74 Ha.) 
Under Tulshi Major Project . 

Superintending 
Engineer , 
Kolhapur 
Irrigation Circle , 
Kolhapur. 


( 4 ) 
Sections 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 ( 4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ) , 10 ( 1 ), 
12 ( 2 ), 12 (6 ), 12 (9 ), 13 ( 1), 13 ( 3 ), 15 (4 ), 
15 (6 ), 15 (9 ), 18 ( 2 ), 18 (4 ), 18 (6 ), 18 ( 9 ) , 
19 (2 ), 21 ( 1), 22, 23 ( 1), 26 ( 1), 41 , 42 ( 1), 
68 ( 1 ) , 44 , 45 , 47 ( 2 ), 48 , MMISF Rule 
section 3 . 
Section 18 ( 9 ): Minor Level Water Users 
Associations. 
Section 19 ( 2 ): Minor Level Water 
Users Associations and 
Distributary Level Water Users 
Associations. 


Section 6 (5 ), 42( 2 ) 
Section 16 ( 1): Medium and Major 
Project . 
Section 18 ( 9 ) : All Senior Level Water 
Users Associations. 
Section 19 (2 ): Project Level WUA of 
Medium Project and CLA of Major and 
Medium Project . 
Section 16 ( 3 ): Medium and Major 
Projects . 
Section 19 ( 2 ): Project Level Water 
Users Association of Major Project . 


Chief Engineer , 
Water Resources 
Department, Pune. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


m 


९ २ 


बुधवार , मार्च २३, २०१६ / चैत्र ३, शके १९ ३८ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ मार्च २०१६ 


[ संदर्भ : कलम १ चे उप कलम ( ३ )] 

अधिसूचना क्रमांक १ 

[ संदर्भ : नियम १ चा उप नियम (२)] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ . 

क्रमांक सीडीए २०१६ /(१२८/१६)/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३), ( ४ ), ( ५ ) व (६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र , अधिनियमातील 
कलमे , लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील . 


अ . 


प्रकल्पाचे नाव 


कायदा लागू होणारे क्षेत्र 


ज्या तारखेपासून 


शेरा 


क्र . 


लागू होईल 


लागू 
करावयाची 
कलमे 
( ४ ) 


ती तारीख 
( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ६ ) 


१ 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


१ हरीपुरा लघु पाटबंधारे प्रकल्प, हरीपुरा लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण 
ता . यावल , जि . जळगाव 

लाभक्षेत्र 
( ७०५ हे .) 
२ कांग लघु पाटबंधारे प्रकल्प , कांग लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

ता . जामनेर, जि . जळगाव 

( १३१० हे.) 
३ चिंचपाणी लघु पाटबंधारे प्रकल्प , 

चिंचपाणी 

लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण 
ता . चोपडा, जि . जळगाव 

( ४५० हे .) 
४ दिघी-२ लघु 

पाटबंधारे प्रकल्पाचे संपूर्ण 
ता . पाचोरा , जि . जळगाव 

लाभक्षेत्र 
( १८६ हे. ) 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


लाभक्षेत्र 


पाटबंधारे प्रकल्प , 

दिघी-२ लघु 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


- 


ओढरे साठवण तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


५ ओढरे साठवण तलाव , 

ता . चाळीसगांव , जि . जळगाव 
( ८०३ हे. ) 


भाग चार - ब -३ अ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


६ 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


अटलगव्हाण साठवण तलाव , अटलगव्हाण साठवण तलावाचे संपूर्ण 
ता . पाचोरा, जि . जळगाव लाभक्षेत्र 
( ३४० हे. ) 
दिघी-३ साठवण तलाव , 

दिघी -३ साठवण तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
ता.पाचोरा, जि . जळगाव 
( ३३८ हे. ) 
धानवड साठवण तलाव , धानवड साठवण तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
ता . जळगाव , जि . जळगाव 
( ३० ९ हे .) 


८ 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


खिर्डी को.प. बंधाऱ्याचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


९ खिर्डी को.प. बंधारा , 

ता . जळगाव , जि . जळगाव 
( २८८ हे. ) 


लमांजन को.प. बंधाऱ्याचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


१० लमांजन को.प. बंधारा , 

ता . जळगाव , जि . जळगाव 
( २५६ हे. ) 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


११ पासर्डी को.प. बंधारा , पासर्डी को.प. बंधाऱ्याचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
ता . भडगांव, जि . 

जि . जळगाव 
( २ ९ ३ हे. ) 
१२ कजगांव को.प. बंधारा , कजगाव को.प. बंधाऱ्याचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

ता.भडगांव, जि . जळगाव 

( २५१ हे. ) 
१३ हिंगोणेसीम को.प. बंधारा , हिंगोणेसीम को.प. बंधाऱ्याचे संपूर्ण 
ता.चाळीसगाव, जि . जळगाव 

जळगाव लाभक्षेत्र 
( २७८ हे. ) 


सर्व 


३१ मार्च २०१६ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


१५ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd March 2016 


See Section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION 1 


[See Rule – 1 ( 2 ) ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 

No. CDA. 2016 /( 114/16 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by Section 1 ( 3 ) ofMaharashtra 
Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) the Governor of the State 
Government ofMaharashtra , hereby, notifies Areas, Irrigation Projects, Sections of the Act and Date of Applications 
as specified in columns (2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the table below for bringing in force the Act. In said notified area , 
as provided under Section 7, no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individualholder or 
occupier of such land and the system of supply ofwater through Water Users Association shall be binding on all 
the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers . 


Applicable Area 


Remarks 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Name of Irrigation 

Project 

( 2 ) 


Sections 
applied 

( 4 ) 


Date of 
Applications 

(5 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


All 


31st March 2016 


1 Haripura Minor Project , Entire Command Area of 

Tal. Yawal, Dist. Jalgaon Haripura Minor Project . 
(705 Ha .) . 


All 


31stMarch 2016 


2 Kang Minor Project , Entire Command Area of Kang 

Tal. Jamner , Dist. Jalgaon Minor Project. 
( 1310 Ha.) . 


All 


31st March 2016 


3 ChinchapaniMinor Project , Entire Command Area of 

Tal. Chopada, Dist . Jalgaon ChinchapaniMinor Project. 
( 450 Ha.). 


All 


31st March 2016 


4 Dighi- 2 Minor Project, Entire Command Area of Dighi- 2 

Tal. Pachora , Dist. Jalgaon Minor Project . 
( 186 Ha .) . 


All 


31st March 2016 


-- 


5 Odhare Storage Tank , 

Tal. Chalisgaon , 
Dist . Jalgaon 
(803 Ha .). 


Entire Command Area of Odhare 
Storage Tank 


All 


31st March 2016 


6 Atalgvhan Storage Tank , Entire Command Area of 

Tal. Pachora , Dist. Jalgaon Atalgvhan Storage Tank . 
( 340 Ha.). 


All 


31st March 2016 


7 Dighi- 3 Storage Tank , Entire Command Area of Dighi- 3 

Tal. Pachora , Dist. Jalgaon Storage Tank . 
( 338 Ha .) . 


All 


31stMarch 2016 


8 Dhanwad Storage Tank , Entire Command Area of 

Tal. Jalgaon , Dist. Jalgaon Dhanwad Storage Tank . 
( 309 Ha.). 


All 


31st March 2016 


-- 


9 Khirdi K. T. Weir , 

Entire Command Area ofKhirdi 
Tal. Jalgaon , Dist. Jalgaon K.T. Weir. 
(288 Ha .). 


All 


31st March 2016 


-- 


10 Lamanjan K. T. Weir , Entire Command Area of 

Tal. Jalgaon , Dist . Jalgaon Lamanjan K.T. Weir. 
( 256 Ha.). 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


All 


31st March 2016 


Entire Command Area of Pasardi 
K.T. Weir. 


11 Pasardi K. T. Weir , 

Tal. Bhadgaon, 
Dist. Jalgaon 
( 293 Ha.) . 


All 


31st March 2016 


Entire Command Area of Kajgaon 
K.T. Weir . 


12 Kajgaon K. T. Weir , 

Tal. Bhadgaon, 
Dist. Jalgaon 
( 251 Ha.) . 


All 


31st March 2016 


Entire Command Area of 
Higonesim K.T. Weir . 


13 Higonesim K. T. Weir , 

Tal. Chalisgaon , 
Dist . Jalgaon 
( 278 Ha.). 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३-१९, २०१८/ अग्रहायण २२-२८, शके १९ ४० 


१७ 


~ 


अ . 


( १ ) 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ मार्च २०१६ 

अधिसूचना क्र . २ 

[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३) ] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए-२०१६ /( १२८/१६ )/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्रमांक ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विर्निदीष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 
प्रकल्प व क्षेत्र कालवा अधिकारी 

म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकार 
क्र . 

देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे . 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
१ हरीपुरा लघु पाटबंधारे कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे कलमे ६- (१ ), ९ ( २) , ९ ( ४ ), ९ ( ६ ) , ९ ( ९ ) , १० ( १ ) , 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . विभाग, जळगाव . 

१२ ( २ ), १२( ६ ) , १२ ( ९ ), १३( १ ), १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
२ कांग लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे 

१५ ( ६ ), १५ ( ९ ) , १६( १ ), १६ ( ४ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ) , 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 

१८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १ ९ ( २ ), २१ (१ ), २२, २३( १ ), २६ (१ ), 
३ चिंचपाणी लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे 

४१, ४२ ( १ ) , ६८ ( १), ४४, ४५ , ४७( २) व ४८ , 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 

म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३ . 
४ दिघी-२ लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे 

संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
५ ओढरे साठवण तलावाचे संपूर्ण अधीक्षक अभियंता, जळगांव पाटबंधारे कलमे -६( ५ ), ४२( २ ) 
लाभक्षेत्र . 

प्रकल्प मंडळ , जळगाव . 
अटलगव्हाण साठवण तलावाचे 

संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
७ दिघी-३ साठवण तलावाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र . 
धानवड साठवण तलावाचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र . 
९ खिर्डी को.प. बंधाऱ्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र . 
१० लमांजन को.प. बंधाऱ्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र. 
११ पासर्डी को.प. बंधाऱ्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र . 
१२ कजगांव को.प. बंधाऱ्याचे संपूर्ण 

लाभक्षेत्र . 
१३ हिंगोणेसीम को.प. बंधाऱ्याचेसंपूर्ण 

लाभक्षेत्र २७८ . 


६ 


८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

डिसेंबर १३-१९, २०१८ / अग्रहायण २२-२८ , शके १ ९ ४० 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd March 2016 


NOTIFICATION - 2 
[ See Section - 1( 3 ) of the Act ] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA- 2016 /( 114 / 16 )/CAD (Works ).— To exercise the powers and discharging the duties allocated in 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers are given to Government of 
Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as perMMISF Act Section 2 (f). 
Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 Section 2 (4 ), the Government of Maharashtra appoints 
following Canal Officers as per following table to exercise the powers and discharging the duties under the 
MMISF Act, 2005 : 


Sr.No Project & Command Area 


Canal officers 


Sections of MMISF Act, 2005 of which 
powers are given to canal officers 

4 


1 


2 


3 


1 


Entire Command Area of 
Haripura Minor Project 


Executive Engineer , Sections 6 ( 1), 9 (2 ), 9 (4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1), 12 (2 ), 
Minor Irrigation Division , 12 (6 ), 12 (9 ), 13 ( 1), 13 (3 ), 15 ( 4 ), 15 (6 ), 15 ( 9 ), 
Jalgaon 

16 ( 1), 16 (4 ), 18 (2 ), 18 ( 4 ), 18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 ( 2 ), 
21 ( 1 ) 22 , 23 ( 1) , 26 ( 1), 41, 42( 1 ),68( 1) 44 , 45 , 
47( 2 ), 48 , MMISF Rule Section 3 


2 


3 


4 


Entire Command Area of 
Kang Minor Project 
Entire Command Area of 
ChinchapaniMinor Project 
Entire Command Area of 
Dighi- 2 Minor Project 
Entire Command Area of 
Odhare Storage Tank 
Entire Command Area of 
Atalgvhan Storage Tank 


5 


6 


Superintending Engineer, Section 6 (5 ), 42(2 ) 

Jalgaon Irrigation 
project Circle , Jalgaon 


7 


8 


9 


10 


Entire Command Area of 
Dighi- 3 Storage Tank 
Entire Command Area of 
Dhanwad Storage Tank 
Entire Command Area of 
Khirdi K.T. Weir 
Entire Command Area of 
Lamanjan K.T. Weir 
Entire Command Area of 
Pasardi K.T. Weir 
Entire Command Area of 
Kajgaon K.T. Weir 
Entire Command Area of 
Higonesim K.T. Weir 


11 


12 


13 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : I/ C DIRECTOR SHRIMANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


